जिल्हा व सत्र न्यायालय, वाशिम 

यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२३ ते २९.२.२०२४या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३४/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ८.९.२००३ 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.८.२०२३ 
(३) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ६.९.२०२३ 
(४ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०२२/प्र.क्र. ४३/का.१२, 
दिनांक१०.३.२०२३ 
(4) जिल्हा व सत्र न्यायालय, वाशिम यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/३२९२/२०२३, 
दिनांक २३.८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन दिनांक १०.३.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय वाशिम, यांच्या 
आस्थापनेवरील १३८ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संबंधित 
न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार १३० अस्थायी 
पदांना दिनांक १.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत । दिनांक १.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ 
मुदतवाढ दिलेली पदे पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाची पदे 
शि २ ३ ४ | 
q प्रबंधक 1१ | PF जी. 
२ अधिक्षक ४ ४ 
३ सहायक अधिक्षक ९ ९ 
8 लघुलेखक ग्रेड-१ २ २ 
५ लघुलेखकग्रेड-२ २ २ 
६ लघुलेखक ग्रेड-३ & नि 
9 वरिष्ठ लिपिक २० १८ 
८ कनिष्ठ लिपिक ३८ ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- 2023/H.H. ३४/का.१२ 


९ मुख्य बेलिफ २ २ 
१० बेलिफ १६ १६ 
११ वाहन चालक २ २ 
१२ नाईक शि काग a. ee 
93 उदकी Fo 1१ | 
१४ सफाईंगार & 4 
१५ सफाईंगार २ २ 
बाहययंत्रणेद्वारे 
१६ पहारेकरी २ २ 
बाहययंत्रणेद्वारे 
१७ पहारेकरी-नि-शिपाई २ २ 
१८ पहारेकरी ३ ३ 
१९ माळी Fo | 9 
२० शिपाई १७ १७ 
२१ पुस्तक बांधणीकार 1१ | शक आणा 
एकूण १३८ १३० 


ag यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "१०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश" , “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाज्ञीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. जिल्हा व सत्र न्यायालय, वाशिम यांच्या आस्थापनेवरील खालील पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक 
कालावधीसाठी रिक्त राहिल्याने व्यपगत झाली आहेत. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देता येणार नाही. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

१ वरिष्ठ लिपिक २ 

२ कनिष्ठ लिपिक ४ 

३ सफाईगार १ 

४ माळी १ 
एकूण ८ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093/ विनियम,भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन मधील 
अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३४/का.१२ 


प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१५१२००६११२ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


प्रत 


१०, 
११. 
१२. 
१२३. 
१४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH Sil id SATS SS ANE it 
BASAVESHWAR 111. ao 
AANA ABURE यक 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा)-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 

सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वाशिम 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम 

उप कोषागार अधिकारी, वाशिम 

वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


